रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्‍यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/१७२८/४३२३, दि.२२/१२/२०२२. 
प्रस्तावना - 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा 
परिषद, अलिबाग यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांची मागणी विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील 


पनवेल तालुक्यातील खालील ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
१. ।प विचुंबे शिवकर देवद पाळी आदई ग्रामीण म ०/०० ते २/५०० १०.३०० | प्रमुख जिल्हा 
आकुर्ली रस्ता. क्र. -३४ (2.400 कि.मी.) कि.मी. मार्ग-११२ 
ग्रामीण म ०/०० ते 0/300 
क्र. -४५ (0.300 कि.मी.) 
ग्रामीण म ०/०० ते ३/०० 
क्र.-४६ (३.०० कि.मी.) 
ग्रामीण म ०/०० ते ०/७०० 
क्र. -११८ (०.७०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग । ०/०० ते २/०० 
क्र. -१४९ (२.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग | ०/०० ते १/८०० 
क्र. -१६७ (१.८०० कि.मी.) 
एकूण १०.३०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७८/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 

रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११४५.९४० + १०.३००) म्हणजेच 

११५६.२४० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(३००.२८०-१०.३००) म्हणजेच २८९.९८० कि. मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०११८१५४७३४०११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 6१०५1 SANDIPAN: 

KACHARE र 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


) जिल्हाधिकारी, रायगड. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


